संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेतील अनुसूचित 
जातीच्या लाभार्थ्यांसाठी सन २०१९-२० या आर्थिक 
वर्षातील माहे जानेवारी, २०२० ते मार्च, २०२० करीता 
अनुदानाचे वितरण. 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक: विसयो -२०१९/प्र.क्र.१०७/विसयो 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- ०९ मार्च, २०२०. 
वाचा :- 
१. झासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.०२/कोषा-प्र.५, दि.११/०१/२०१९. 
२. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.४४/अर्थ-३, दि. ०१ एप्रिल, २०१९. 
३. शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, क्र. PTA २०१९/प्र.क्र.३९/विसयो, 
दिनांक २४.०४.२०१९. 
. शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, क्र. संगांयो २०१९/प्र.क्र.३९/विसयो, 
दिनांक २४.०७.२०१९. 
५. शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य, क्र. विसयो २०१८/प्र.क्र.६२/विसयो, 
दि. २० ऑगस्ट, २०१९. 
६. शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, क्र.विसयो-२०१९/प्र.क्र.६०/विसयो, 
दिनांक ०७.११.२०१९. 
७. शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व fears सहाय्य विभाग, क्र. संगांयो २०१९/प्र.क्र.३९/विसयो, 
दिनांक १९.११.२०१९. 
शासन निर्णय :- 
सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षाकरिता अनुसूचित जातीच्या लाभार्थ्यांसाठी संजय गांधी निराधार 
अनुदान योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी रुपये ७०,००,००,०००/- (रुपये सत्तर कोटी फक्त) एवढी 
अर्थसंकल्पीय तरतूद पावसाळी अधिवेशनात रु.७५,००,००,०००/- व हिवाळी अधिवेशनात 
रु.२५,००,००,०००/- पूरवणी APTN salt एकूण रु.१७०,००,००,०००/- तरतूद मंजूर झालेली आहे. 
मंजूर तरतूदीपैकी रुपये ११५,००,००,०००/- इतका निधी संदर्भ क्रमांक ३, ४, ६ व ७ येथील शासन 
निर्णयान्वये जिल्हाधिकारी कार्यालयांना वितरीत करण्यात आला आहे. आता वित्त विभागाने उर्वरीत 
रु.५५,००,००,०००/-(रुपये पंचावन्न कोटी फक्त) (पूरवणी मागणीद्वारे मंजूर झालेल्या पावसाळी 
अधिवेशनातील रु.३०,००,००,०००/- व हिवाळी अधिवेशनातील रु.२५,००,००,०००/-) इतका निधी 
वितरीत करण्यास मंजूरी दिलेली आहे. त्यानुषंगाने अनुसूचित जातीच्या लाभार्थ्यांसाठी संजय गांधी 
निराधार अनुदान योजनेसाठी माहे जानेवारी, २०२० ते मार्च, २०२० या कालावधीच्या खर्चासाठी या शासन 
निर्णयान्वये सोबतच्या विवरणपत्राप्रमाणे निधी वितरीत करण्यास झासन याद्वारे मान्यता देत आहे. तसेच 
मासिक विवरणपत्रानुसार निधी पुढे / मागे ओठून घेण्याची सुविधा अर्थसंकल्पीय अंदाज वितरण व 
सनियंत्रण प्रणालीवर देण्यात आलेली आहे. 


oC 


२. सर्व जिल्हाधिकारी यांना कळविण्यात येते की, सोबतच्या विवरणपत्रातील स्तंभ .3 New CO 
Code वर संबंधित जिल्हयाना निधी वितरीत करण्यात आलेला आहे. त्यांनी वितरीत केलेल्या अनुदानाचे 
वाटप त्यांच्या जिल्हयातील तालुक्यांना लाभार्थ्यांच्या प्रमाणानुसार करावे. सदरचे अनुदान वितरण 


शासन निर्णय क्रमांकः विसयो -२०१९/प्र.क्र.१०७/विसयो 


जिल्हाधिकार्‍यांनी कळविलेल्या लाभार्थ्यांच्या संख्येनुसार करण्यात आले आहे. संदर्भ क्र.१ येथील 
परिपत्रकानुसार उणे पध्दतीने प्राधिकारपत्र काढण्यास मुभा आहे. 
३. सदरहू निधीमधून झालेला खर्च "मागणी क्रमांक एन-३, मुख्य लेखाशीर्ष २२३५-सामाजिक सुरक्षा 
व कल्याण, ०२-समाजकल्याण, ७८९ अनुसूचित जाती उपयोजना, (०१) वृध्द, दुर्बळ व निराधारांना 
अनुदान, (०१) (०१) संजय गांधी निराधार अनुदान योजना (अजाउयो) (कार्यक्रम), ५०-इतर खर्च, (२२३५ 
सी १३४) "या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकावा. 
४. सर्व जिल्हाधिका-यांना कळविण्यात येते की, त्यांनी संदर्भ क्र.२ येथील वित्त विभागाच्या 
परिपत्रकातील अटी व शर्तीची पुर्तता करुन कोषागारात देयके सादर करण्याची दक्षता घ्यावी. तसेच 
त्यांनी हा खर्च कोणत्याही परिस्थितीत त्यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आलेल्या अनुदानापेक्षा जास्त होणार 
नाही, याबाबत दक्षता घ्यावी. 
५. सर्व जिल्हाधिकार्‍यांना असेही कळविण्यात येते की, त्यांनी त्यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आलेल्या 
अनुदानातून केलेल्या खर्चाचा महालेखापालांच्या कार्यालयात नोंदविलेल्या खर्चाशी ताळमेळ घालून 
त्याप्रमाणे ताळमेळाचे विवरणपत्राची प्रत या विभागाच्या लेखा परीक्षण कार्यासनास व या कार्यासनास 
पाठवावी. तसेच उपयोगिता प्रमाणपत्र महाळेखापालांच्या कार्यालयास त्वरित पाठवावीत व त्याची प्रत या 
विभागाच्या नियोजन कार्यासनास व या कार्यासनास पाठवावी. खर्चाच्या ताळमेळाचे काम व्यवस्थितरित्या 
पार न पाडल्यास, तसेच उपयोगिता प्रमाणपत्र महालेखापालांच्या कार्यालयास विहित वेळेत सादर न 
केल्यास, त्याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधीत जिल्हाधिकाऱ्यांवर राहील. 
६. हा शासन निर्णय वित्त विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ११४/२०२०/व्यय १४, दिनांक 
०७.०२.२०२० अन्वये दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२००३०९१२४४०७७१२२ असा आहे. हा 
आदेशा डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Sunil Vitthal Ukirade 


j j DN: CN = Sunil Vitthal Ukirade, C = IN, S = 
S U n | | V | tt h a | Maharashtra, O = Government of Maharashtra, 
. OU = Social Welfare Department 
Ukirade Date: 2020.03.09 13:01:36 +05'30 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 

प्रति, 

१. सर्व विभागीय आयुकत, पुणे/कोकण/नाशिक/नागपूर/अमरावती व औरंगाबाद 

२. सर्व जिल्हाधिकारी. 

३. संचालक, लेखा व कोषागारे, नवीन प्रशासकीय भवन, ५ वा मजला, महाराष्ट्र राज्य ,मुंबई 

४. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई (२ प्रती) 

५. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 
महालेखापाल, महाराष्ट्र 9/2, (लेखा परिक्षा / लेखा अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर. 
वित्त विभाग, अर्थसंकल्प ३ ,४, ५ अर्थोपाय व व्यय १४, मंत्रालय, मुंबई 
. सह सचिव (अर्थसंकल्प), सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
सहाय्यक संचालक (वित्त व लेखा), लेखापरिक्षण कक्ष, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई. 
१०. निवड नस्ती, विसयो. 


0 (२ GG O&M 


पृष्ठ २ पैकी २ 


विवरणपत्र 
शासन निर्णय क्र.विसयो-२०१९/प्र.क्र.१०७/विसयो, दिनांक : ०९ मार्च, २०२० सोबतचे सहपत्र. 
अनुसूचित जाती लाभार्थी , संजय गांधी निराधार अनुदान योजना (२२३५ सी १३४) 
(रुपये रुपयात) 


अ. ; 
जिल्हा CO CODE | लाभार्थी संख्या जाने.२० फेब्रु.२० मार्च, २० वितरीत रक्‍कम 


क्र. 

a क क त क ० 
ग 
ववर 
सुन 
सरळ 
[re २८९८३6३ 


ब 


x 
|| नागपूर fe 

i 
|| अमरावती २ 

x 
ivi 
hes 


एकूण G=(A+B+C+D+E+F) 993,493 १८३३३३३१६| १८३३३३३१६|  १८३३३३३६८| 440000000 


